महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ 
नियमावली २०२१ नियम क्र. २४ 
बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.१४९/भाषा-३ 
नवीन प्रशासन भवन, ८वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- १) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.रावापू -१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३, 
दि. ०२ फेब्रुवारी, २०१६ 


प्रस्तावना-: 

स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाडमय पुरस्कार योजनेच्या संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ०२ 
फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने साहित्य संस्कृती मंडळाने सन २०२१ पासून खालील प्रमाणे 
नियम क्र. २४ विहित केला होता. 


“ मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मराठी 
विश्वकोश निर्मिती मंडळ, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था 
या संस्थांवरील शासन नियुक्‍त सदस्यांना, तसेच मराठी भाषा विभाग व अधिनस्त चारही 
संस्थांमधील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांची पुस्तके, तसेच मराठी भाषा विभाग व अधिनस्त ४ ही 
संस्थांकडून प्रकाशित केली जाणारी पुस्तके पुरस्कारासाठी सादर करता येणार नाही. तसे 
निदर्शनास आल्यास पुरस्कार स्पर्धेसाठी अपात्र समजण्यात येईल.” 

२. उक्त नियमावली बाबत शासनाकडे प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सदर नियम सुधारित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने सन २०२१ पासून विहित केलेल्या नियमात खालील प्रमाणे 
सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

“महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्‍त सदस्य वगळता इतरांना उक्त 
पुरस्कारासाठी पुस्तके सादर करता येतील.” 


३. वरील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने नियमात आवश्‍यक ते बदल 
करावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४९/भाषा-३ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२०२१५०९००२३३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJAY DHONDBARAO BHOSALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MARATHI LANGUAGE DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1da605d815512e5b0901a07f495f129591 


H N A R 46d0936ce1aa35f9fa378e1a4d6a87, 
pseudonym=2C09EE78E36A33F8C497462301F17 
90AE4E0746A, 
serialNumber=BE88F3DC57FA6737970A6A01AED 


A H A | F FBFE6642BBO0FC7B162A3142176A6FCCB21CD, 
cn=AJAY DHONDBARAO BHOSALE 


Date: 2023.02.02 16:32:43 +05'30' 


(अजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
4) मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
) विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य/मराठी भाषा समिती सदस्य,विधानमंडळ, मुंबई 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१० प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
११ महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
१३) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१४ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१५) सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१६) संचालक (माहिती व वृत्त, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१७ संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 
१८) भाषा संचालक, भाषा संचालनालय,मुंबई, 
१९) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
२०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी fasta निर्मिती मंडळ, मुंबई, 
२१) सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२) भाषा-२ (संग्रहाथी. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


